शासकीय गोदाम दुरूस्तीच्या कामासाठी 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. जिल्हा- 
पालघर. (सन २०१८-१९) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- ३० मार्च, २०१९ 


वाचा :- 
शासन पत्र क्रमांकः- गोदादु- १११६/प्र.क्र.१३२३/नापु-१६ब, दि.२२.११.२०१८. 


प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावश्यक वस्तूचे 


वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 
शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. संदर्भीय शासन पत्रान्वये पालघर जिल्हयातील गोदाम दुरुस्ती 
कामांना जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी दिलेली प्रशासकीय मान्यता शासन स्तरावर विशेष बाब 
म्हणून मान्य करण्यात आली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यता मान्य करण्यात आलेल्या गोदाम 


दुरुस्ती कामांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भातील संदर्भीय शासन पत्रातील नमूद अटींच्या अधीन राहून पालघर 
जिल्हयातील गोदाम दुरुस्ती कामासाठी पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून 
देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा | तालुका कामाचे स्वरूप प्रशासकीय । सदर आदेशान्वये 

मान्यते नुसार | वितरित करण्यात 
अंदाजित । येत असलेला 
खर्च (रू. निधी (रु. 


१) । पाळघर । मोखाडा | शासकीय गोदाम क्र.१ ची 
पी.सी.सी. करणे, शाहाबादी 
फरशी बसवणे. ३,३७,०४६ १,२४,७०७ 


२) | पालघर । मोखाडा | झासकीय गोदाम क्र.१ साठी 
वेदर BS तयार करणे, 
प्लॅटफॉर्म तयार करणे, 
पायाचे मजबूतीकरण करणे, 
प्लॉस्टरींग व रंगरंगोटी 
करणे १९,०९,९७२ ७,०६,६९० 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.9८/नापु-१६ ब 


अ.क्र. । जिल्हा | तालुका कामाचे स्वरूप प्रशासकीय । सदर आदेशान्वये 
मान्यते नुसार | वितरित करण्यात 
अंदाजित येत असलेला 
खर्च (रू.) निधी (रु.) 
३) पालघर । मोखाडा | शा.गो.क्र.२ साठी रोळींग 
शटर बसवणे, वेदर होड 
तयार करणे, कॉक्रीट रस्ता 
बनवणे, प्लास्टरींग करणे, 
रंगरंगोटी करणे व पत्रे 
बसवणे. १६,३०,१९६ ६,०३,१७३ 
४) पालघर । मोखाडा । शा.गो.क्र.३ साठी वेदर ats 
तयार करणे, कॉक्रीट रस्ता 
तयार करणे, प्लास्टरींग व 
रंगरंगोटी ४,८५,०९५ १,७९,४८५ 
५) | पालघर = | विक्रमगड | शासकीय गोदामाची छत 
दुरुस्ती करणे ८,५७,७८२ 3,910,320 
६) । पालघर | विक्रमगड | शासकीय गोदामाची 
रंगरंगोटी करणे ३,३१,९९१ १,२२,८३७ 
७) । पालघर । विक्रमगड | शासकौोय गोदामास सुरक्षा 
भिंत बांधणे (भाग-१) १९,९१,४८८ ७,३६,८५० 
८) | पालघर | विक्रमगड | शासकीय गोदामास सुरक्षा 
भिंत बांधणे (भाग-२) १५,४७,३०७ ५,७२,५०४ 
९) | पाळघर । विक्रमगड | शासकीय गोदामाचे जोत्यांचे 
संरक्षण करणे २,६०,५८५ १,२५,५३५ 
qo) पालघर । जव्हार | शासकीय गोदामक्र.१, २ व 
३ ची किरकोळ दुरुस्ती ८,९८,४८३ 3,32,838 
एकूण 32,29 5§00/- 
अक्षरी रुपये:- अडोतीस लाख एकविस हजार सहाठो फक्त 


२. वरीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिलेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीचे काम तातडीने पूर्ण 
करण्यात यावे. 
३. सदरील झासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


४. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 


उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्‍तरित्या करून तसा स्थल निरिक्षण अहवाल तयार करावा व तो 


अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.9८/नापु-१६ ब 


५. दुरूस्तीस विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही 
याबाबतची दक्षता घ्यावी. सदरहू निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता/ठेवता येणार नाही, याची नोंद 


घ्यावी. 


६. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर गोदाम दुरूस्तीचा खर्च "मागणी क्रमांक एम-२, 


मुख्य लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३) 


(02) मुफसल, (योजनेतर) (दत्तमत) (२४०८ ०१०८) २७ लहान बांधकामे" या ळेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


७. त्याचप्रमाणे काही कारणास्तव संबधित गोदाम दुरूस्तीचे कामावर उपलब्ध करून दिलेला 


निधी खर्ची पडण्याची ठाक्यता नसल्यास त्याबाबतच्या कारणमीमांसेसह शासनास अहवाल सादर 


करावा. सदरहू आदेशान्वये वितरित केलेला निधी दि.३० मार्च, २०१९ पूर्वी खर्च न झाल्यास सदर 


निधी काढून घेण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. 
८. संबंधित गोदाम दुरुस्तीकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेझानुसारच्या खर्चापेक्षा अधिक निधी 


वितरीत होणार नाही याबाबत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. याबाबतची संपूर्ण 


जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील. 


९. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून प्रत्यक्षात 


गोदाम दुरूस्तीचे काम सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण करण्यात यावे. 


म्हणजेच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम दुरूस्तीचे काम पूर्ण करण्यात 
यावे. 


१०. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक 


qo नुसार तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१ ९०३२३२०१२२३८५११५०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pradip Girdhar 
Chavan 


ined by Pradip Girdhar Chavan 


(प्र.गि.चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. उप आयुक्‍त (पुरवठा), कोंकण. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब 


२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


३. जिल्हाधिकारी, पालघर. 


४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर. 


५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर. 
७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


८. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर. 

९. निवासी ळेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.सहाय्यक संचालक (संगणक), लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 
१३.निवड नस्ती/नापु-/१६ब. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


